








जॉर्ज मोझेस हॉर्टनची 
वितल्रक्षण कहाणी 
कवी 


लेखन व चित्रे: डॉन टेट 
मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 








जॉर्जचे शब्दांवर खूप प्रेम होते. पण तो एक 
गुलाम होता. त्याचा बराचसा वेळ मालकाकडे 
राबण्यात जात असे. तो ना शाळेत जाऊ शकत 
होता, ना वाचायला शिकू शकत होता. 


पण जॉर्जने वाचायला शिकायचेच, असा ठाम 
निश्गय केला. गोऱ्या मुलांचे धडे ऐकून तो अक्षरे 
शिकला. त्याने स्वतःच स्वत:ला वाचायला 
शिकवले. मिळेल ते लिखाण तो वाचू लागला. 


जॉर्जला सगळ्यात जास्त आवडायची कविता. 
तो आपल्या मालकाच्या जनावरांची देखभाल 
करता करता कविता रचायचा. नजिकच्या 
कॉलेजच्या आवारात फळे, भाज्या विकायला 
जाताना तो आपल्या कविता गुणगुणत राहायचा. 
काही काळाने, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यीमध्ये या 
गुलाम कवीची बातमी पसरली. मग जॉर्जला 
कविता ऐकणारे गिऱ्हाईक मिळू लागले. 

पण जॉर्ज होता तर एक गुलामच! तो कधी 
स्वतंत्र होणार होता का? 

हे पुस्तक जॉर्ज मोझेस हॉर्टनचे उत्कृष्ट चरित्र 
आहे. तो अमेरिकेच्या दक्षिण भागाचा पहिला 
आफ्रिकी-अमेरिकी कवी होता, ज्याच्या कविता 
प्रकाशित झाल्या. प्रसिद्द लेखक, चित्रकार डॉन 
टेट यांनी प्रतिभावंत आणि दृढ अशा या कवीची 
ही स्फूर्तीदायक कहाणी सादर केली आहे. 









जॉर्ज मोझेस हॉर्टनची 
विलक्षण कहाणी 
कवी 


लेखन व चित्रे: डॉन टेट 


वर प्रेम करणारी माझी प्रिय आई शेरॉन 
शब्दांवर प्रेम कर' झी ाई मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन' 


टेट आणि माझी नातवंडे चार्ल्स, कॉर्डेल, 
अनिया आणि झुई यांना अर्पण 



















जॉर्जचे शब्दांवर खूप प्रेम होते. त्याला वाचायला शिकायचे होते. पण तो एक 
गुलाम होता. तो आपल्या कुटुंबासोबत नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील वॅटहॅस प्रांतात 
राहात असे. तिथे त्याच्याकडून अतोनात कष्ट करवून घेतत्रे जात असे. त्यामुळे इतर 
काही करण्याची शक्तिच त्याच्यात उरत नसे. कुणी गुलाम वाचायला शिकत आहे, है. 
त्याच्या मालकांना अजिबात खपत नसे. 

तरीही सभोवती ऐकायत्रा मिळत असलेल्या भाषेच्या सॉदर्याने जॉर्ज भारावून 
जात असे. त्यात कधी बायबलचे स्फूर्तीदायक शब्द असत, पाट्रयाच्या प्रवचनातील. 
आशादायी शब्द असत किंवा गीतातील उत्साह वाढवणारे शब्द असत. 








जॉर्जने वाचायत्ला शिकायचे अगदी पक्के ठरवले. गोरी मुले आपली पुस्तके रड 
वाचत तेव्हा जॉर्ज त्यांच्या आजुबाजुला घुटमळत असे. ती मुले वर्णमालेतील अक्षरे शी 
घोकत तेव्हा जॉर्ज लक्षपूर्वक ऐकत असे. 


लवकरच जॉर्जला संपूर्ण वर्णमाला मुखोद्रत झाली. 












जॉर्जच्या आईला त्याची मदत करावीशी वाटे. पण तिला ते शक्‍य होत नसे. मग 
तिने जॉर्जला आपल्याकडची एक अत्यंत मौल्यवान गोष्ट दिली. ते होते एक पुस्तक, 
कॅसल्ीची अजने 

जॉर्जचे हाती आल्रेले हे पहिलेच पुस्तक होते! तो त्याची पाने उलटून-पालटून 
अक्षरांचा वेध घ्यायचा प्रयत्न करू लागला. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. तो 
एकही शब्द वाचू शकला नाही. 





















आता जॉर्जला शब्द आणखी आवडू लागले. तो शब्द नुसतेच वाचू शकत 
नव्हता, तर ते समजूनही घेऊ शकत होता. तो नवा करार (बायबल) मधील काव्य 
वाचू लागला. पुस्तके, वृत्तपत्रे, जाहिराती असे मिळेल ते साहित्य तो वाचू लागला. 


पण त्याला सर्वात जास्त आवडायची, कविता. 


1४5९ पार, ग४ 5०05, 
र्व ह्दय 


४ 
७ ४0 (गै९ ४०७९ ९45 त्त 


सकाळी तांबडं फुटल्यापासून रात्री उशीरापर्यंत जॉर्ज आपल्या मालकाच्या शेतात 
जनावरांची देखभाल करत असे. काम करताना तो मनातल्या मनात कविता रचू 
लागला, त्यांना चालीही देऊ लागला. लिहायल्ला शिकला नव्हता, म्हणून तो कविता पाठ 
करू लागला. तो शब्द आणि चाल आपल्या मेंदुच्या कप्प्यात साठवून ठेवू लागल्ला. 










त्याच्या कविता आवनांनी ओतप्रोत भरलेल्या असत, रविवारच्या चर्चच्या 
ग्रार्थनेसारखी. जॉर्ज मोठा होऊ लागला तसे त्याच्या कविता त्याला ताकद देत राहिल्या. / , 
7 


ल्क 


-ा 











सुरुवातीला कॉलेजचे विद्यार्थी त्यात्रा छेडत, त्याची चेष्टा करत. त्यांच्या 
अपमानाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी जॉर्ज आपल्या कविता म्हणत असे. त्याच्या 
हातगाडीवरील गोड फळांसारखे मधुर शब्द जॉर्जच्या ओठांतून पाझरू लागत. 










जॉर्जच्या सुरेल कविता ऐकून सगळ्यांचे डोळे आश्रयाने मोठे होत आणि 
त्यांच्या तोंडाचा आ वासत असे. या कविता जॉर्जनेच रचल्या आहेत, हे. 
विद्यार्थ्यांना कळले तेव्हा तर ते थक्कच झाले. 














जॉर्ज आपल्या नव्या मालकाच्या शेतात राबू लागला. काम बरेच कष्टाचे होते, 
'पण दर रविवारी त्यात्या काही क्षण आरामाचे मिळत. त्या दिवशी जॉर्ज आठ मैल 
पायी चालून बँपत्र हीत नावाच्या एका गावी जात असे. तेथील नॉर्थ कॅरोलिना 
विद्यापीठाच्या परिसरात तो विद्यार्थ्याना मालकाच्या शेतातील फळे आणि आज्या 
विकत असे. 


इतक्या दूर पायी चालत जाण्यात त्याला काही हरकत नव्हती. मालकाच्या 
शेतातून काही काळ सुटका झाल्यागत त्याला वाटत असे. 













या गुलाम कवीची बातमी वेगाने वाहाणाऱ्या नदीसारखी विद्यापीठाच्या परिसरात 
पसरली. त्याच्या कविता ऐकण्यासाठी विद्यार्थ्याच्या झुंडीच्या झुंडी तिथे येऊ 
लागल्या. 

त्यांतील काही विद्यार्थ्यांनी जॉर्जला सदत करायचे ठरवले. त्यांनी त्याला आपल्ली 
इंग्रजी व्याकरण, शब्दकोश, इतिहास, भाषणकला, साहित्य, काव्य इत्यादी विषयांची 
पुस्तके दिली. 


स्पंज पाणी शोषतो तसे जॉर्जने हे नवे विषय शिकून घेतले. 





एकदा एका विद्यार्थ्यांने आपल्या प्रेयसीसाठी एक कविता लिहिण्याची विनंती 
जॉर्जला केली. जॉर्जने थोड्याच वेळात तशी कविता रचली. त्याने त्या विद्यार्थ्याला 
कविता ऐकवली आणि सुवाच्य अक्षरात कागदावर लिहूनही काढली. 

विद्यार्थ्याची प्रेयसी ती कविता वाचून भारावून गेली. 

यानंतर इतर विद्यार्थीही जॉर्जकडे कविता लिहून मागू लागले. या कवितांचा 
मोबदला म्हणून ते जॉर्जला पैसे द्यायला तयार होते. 








ऑन गुलाम कवीची कहाणी एका प्राध्यापक पत्नीने ऐकली. तिचे नाव कॅरोताइन 
तरी हेन्तहठ. ती स्वत: एक व्यावसायिक लेखिका आणि प्रसिद्द कवयित्री होती. तौ. 
जॉर्जच्या कवितांनी भारावून गेली. जॉर्जच्या काही कवितांनी तिच्या चेहऱ्यावर 
स्मित फुलवले, तर इतर काही कवितांनी तिला चक्क रडवले. 

जॉर्जला भेटून तिने त्याला त्याच्या कविता स्वत: कागदावर लिहायल्या 
इतकी वर्षे मुखोद्रत असलेल्या कविता आता जॉर्ज लिहायत्राही लागला. 





जॉर्ज आठवड्याभरात डझनभर कविता रचू लागला आणि प्रत्येक कविता पंचवीस 
सॅट किंमतीला विकू लागला. काही विद्यार्थी पैशांऐवजी त्याला छान कपडे आणि बूट देत. 
आता जॉर्जच्या अंगावर विद्यार्थ्यासारखे सुंदर सुंदर कपडे दिसू लागले. 

पॅसे, सुंदर कपडे आणि आपला नवा दर्जा यांमुळे जॉर्जला मुक्त मुक्त वाटू लागले. 
अशी भावना त्याच्या मनात यापूर्वी कधी निर्माण झाली नव्हती. 





पण जॉर्ज स्वतंत्र नव्हता. तो त्याच्या मालकाची मात्रमत्ता होता, तो अजूनही 
आठवडाभर शेतात राबत असे आणि रविवारी चॅपल्र हीलल्रा जात असे. 








कॅरालाइनने मॅसेच्युसेट्स राज्यातील आपल्या त्रँकेस्टर शहराच्या 
वृत्तपत्रात जॉर्जच्या काही कविता छापून आणण्याचौ व्यवस्था केली. 
मग जॉर्ज एक प्रसिद्द कवी बनला. 

त्याने आपल्या कवितांमध्ये गुलामगिरीला विरोध व्यक्त केला 
होता. इतर कुणा अमेरिकी गुलामाने तोवर असा विरोधी स्वर 
काढला नव्हता. 


लवकरच जॉर्जच्या रचना इतरही वृत्तपत्रांत प्रकाशित झाल्या. 
यात फ्रिडम जर्नल नावाचे वृत्तपत्रही होते. हे देशाचे पहिले असे 
वृत्तपत्र होते ज्याचा मालक एक आफ्रिकी-अमेरिकी व्यक्ती होता. 

जॉर्जला स्वतःचा अभिमान वाटला. त्याचा आनंद गगनात 
मावेना. 








आपले लेखन आणि इतर काही कामे यांतून जॉर्जला काही मिळकत होऊ 
लागली. त्याने मालकाला काही मोबदला देऊन स्वत:साठी वेळ मागून घेतला. मग 
तो चॅपल हीलमध्ये राहू लागला आणि कविता रचण्यात मग्न झाला. आपल्या 
मालकाशी त्याने जो करार केला तो अधिकृत नव्हता, पण त्याच्या मालकाने त्याची. 
पर्वा केली नाही. 


आता जॉर्ज पूर्णवेळ लेखक बनत्रा. पण अजूनही तो स्वतंत्र नव्हता. 


काही काळानंतर, जॉर्जचे पहिले पुस्तक द होप ऑफ िक्टी (ठुक्तीची आश) 
प्रकाशित झाली. जॉर्जला आपल्या कमाईतून स्वातंत्र्य खरेदी करायचे होते. 


फ्रिडम जर्नलरच्या संपादकांना त्याच्या योजनेची कुणकुण लागली तेव्हा त्यांनी 
जॉर्जच्या मदतीसाठी निधी जमवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक प्रसिद्द व्यक्ती या मोहिमेत 
सहभागी झाल्या. यात पत्रकार होते, कॉलेजचे अध्यक्ष होते, गव्हर्नर होते. सगळ्यांनी 
बराच पैसा देण्याची हमी दिली, पण जॉर्जचा मालक आपला हा मौल्यवान गुलाम 
विकण्यास तयार झाला नाही. 












| सर्वत वाईट 





परिणामी, अनेक गुलामांनी विरोधाचा सूर उठवला. 
काहींनी आपल्या मालकाची हत्याही केली. संपूर्ण दक्षिण 
भागात भयाचे वातावरण पसरले. 

नॉर्थ कॅरोलिना भागात नवे कडक कायदे लागू 
करण्यात आले. ज्या लोकांनी गुलामगिरी प्रथेच्या विरोधी 
साहित्य छापले, त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्या. पण 
गोष्ट म्हणजे, गुलामाला लिहा-वाचायला 
/_ शिकवणे हा गुन्हा ठरवण्यात आल्रा. 





आता गुलामगिरीविरोधी कविता लिहिणे, जॉर्जसाठी धोकादायक बनले. 

पण त्याने ल्रिखाण पूर्णपणे बंद केले नाही. त्याचे दुसरे पुस्तक 
प्रकाशित झाले, द पॉल्रेटिकत वर्क्स ऑफ जॉर्ज एस हॉर्ट यात जीवन, 
प्रेम, मृत्यू आणि मैत्री या विषयांशी संबंधित कविता होत्या. 

1861 साली, उतर भाग आणि दक्षिण भाग यांच्यात गृहयुद सुरू 
झाले. युद्धाचे कारण होते, गुलामगिरी प्रथा. बहुतांशी विद्यार्थी दक्षिण 
आगाच्या बाजुने लढू लागले. 


चॅपल्ल हील विद्यापीठाच्या परिसरात जॉर्जच्या कवितांचे खरेदीदार एवढे 
कमी झाले की तो आपल्या मालकाला मुक्त वेळ मिळण्यासाठी पैसे देऊ 
शकला नाही. त्यामुळे त्याला मात्रकाच्या शेतात मजुरी करण्यास परतावे 
लागले. 

















गृहयुद चार वर्षे चालले. 1863 मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष अग्रहस तरिकन यांनी 
गुलामांच्या मुक्तीच्या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली आणि आपल्या राष्ट्राला एक 
नवी दिशा दिली. 

अखेरीस वयाच्या सहासष्टव्या वर्षी जॉर्ज खऱ्या अर्थाने मुक्त झाला. 


स्वतंत्र झाल्यावर त्याला मालकाच्या शेतात राबण्याची गरज उरली नाही. 
वसंत कतूत आपली लेखणी आणि कागद घेऊन तो प्रवासाला निघाला. 

केंद्रीय सैन्यासह तो पश्चिमेकडे चालू लागला, अध्येमध्ये थांबत, आराम करत. 
त्याने या प्रवासावर, आपल्या कुटुंबावर, मित्रांवर आणि आपल्या दीर्घायुष्यातील 
विविध अनुभवांवर कविता रचल्या. 









हु पुस्तक लिहिण्यासाठी मी शोधकास करत होतो, तेव्हा मला पुढील पुस्तकांची आणि 
संकेतस्थळांची खूप मदत झाली. - डी.टी. 






हॉहन, जॉर्ज मोझेस. नेकेड जीनिवकस चॅपल हील, एन सी; द चॅपल हील हिस्टॉरिकल सोसायटी, 
जश 

होन, जॉर्ज मोझेस. द पॉलिटिकल कर्त ऑफ जॉर्ज एकू हॉल द करड आड ऑफ नॉर्य 
कॅरॉनिना टु विच हज शीफिकस्ड द लाइफ ऑफ द ऑयर; रिटन य हिससैल्हु जॉर्न हॉट 
'हेल्सबरी, एनसीडी हा, 1845. 

हे पुस्तक चॅपल हील येथोल नॉर्य कॅरोलिना विदापीठाचे संकेतस्थळ डम्कॉटिग द साजय 
यावरून निःथुल्क डाउनलोड करला येते. 

शर्मन, जोन आर [संपादीतो. द ब्लॅकबाई ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना: जॉर्ज मोझेस हॉटन अँण्डहिज 
पोष्ट. चॅपल होल, एसी: द युनिव्हर्जिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना प्रेस, 1997. 

बॉल्सर, रिचई, द ब्लॅक पोट: ऑग द रिसार्कॅकल स्टोरी पाटली टॉल्ड बाय माय (एकसेवा 
'हिसलोल्फ ऑफ जॉर्न सॉस हॉर्ट अ नॉर्थ कॅसॉतिता सेव. न्यू यॉर्क: फिलोसॉफिकल लायबरी 
इन्कॉरपॉरेटड, १965. 

बॉल्मर, रिचर्ड आणि जूलिया, मॉटोगोमरी स्ट्रीट. नॉर्य कॅरॉतिना पडू' स्टॉरीहू ऑफ हिस्ट्री 
अगड पीपल चेल हील, एसी: द युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्य कॅरोलिना प्रेस, 1965. 

हिल्यम्स हैदर आंद्रिय. सेल्फ टॉट' आशिकन असरिकन शज्युकेशन इन स्तवरी अपड शरीडसः 
चॅपल हील, एनसी! द युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना प्रेस, 2005. 

द नॉर्थ कगॉलिना स्टॉरी. अ कहर्यफुअन स्ूझियस ऑफ डुनिव्ह्िंटी हिसट द युनिव्हर्तिटी 
ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना अट चॅपल हील. 

जॉर्ज मोझेस हॉर्नच्या अनेक कवितांतील अवतरणांचा उपयोग या पुस्तकातील चित्रांमध्ये 
कलेला आहे. त्यांच्या कविता लोकांना सहज उपलब्ध आहेत. तुम्ही त्या ऑनलाईन शोधू शकता. ति 































जॉर्जचे शब्दांवरील प्रेम त्याला एका महान सफरीवर घेऊन 
गेले. शब्दांनी त्याला कणखर बनवले. शब्दांनी त्याला स्वप्ने 
बघायची मुभा दिली. गुलामगिरीच्या शेवटच्या दिवसाआधीच 
त्याचे गुलामीचे बंध या शब्दांनी सैल केले होते. 










| 
। 
। 
। 


मी मुलांच्या पुस्तकांसाठी चित्रं काढू लागलो तेव्हा मी ठरवलं होतं की गुलामगिरी 
'बिषयावर लिहिलेल्या पुस्तकांचे काम करायचं नाही. या निर्णयाला काही कारणे होती. यांतील 
एक कारण होतं, मला आजच्या तरुणाईचं लक्ष वर्तमानातल्या समस्यांवर कॅटीत करायचं हौतं. 
घण खरं करण सांगायचं तर गुलामगिरी हा विषय माझ्या मनात शरमेची 


आवना 
यी मध्यपशिी शेतात एका छोट्याशा शहरात 1970 ओणि 80 च्या दशकात वाटलो. मी 





व ऱ्ज या कहाण्यांमध्ये गुंतत चाललो. मला त्यात आफ़िकी अमेरिकी लोकांची विजिगिषष 
वृत्ती दिसली. मला हे कळत होतं की प्रकाशन उद्योग गलामगिरी विषयावरील पुस्तकांसोबतेच 
इतरही विषयांवरील पुस्तक छापू शकतात. ज्या लोकांनी ही अमानुष प्रथा अनुभवली होती, 


र 
| 
ग 
जै 
रि 
! 





द 
वैटन आय हिसरॉल्फ यामध्ये बरीच माहिती मिळाली. ह एक संक्षिप्त आणि प्रेरणादायी 

आत्मवृत्त आहे, ज्यामध्ये जॉजंच्या आयष्यातल्या प्रमुख घटना अंतर्भूत आहेत. पण याने 
माझ्या मनात' असंख्य प्रश्न निमाण झाले. ते मला संतत टोचत राहिले. 

जॉर्ज मोझेस हॉ्टनने स्वतःला वाचायला शिकवलं, कॉलेजच्या विदाथ्यीना आपल्या 
कवल विकल्या, अनेक पक परसात कती आणि हे सगळ अंशा काळात जेव्हा आफ्रिकी, 
अमेरिकी लोकांचा आत्मविश्वास खच्ची केला जात असे. त्यांनी शिकणं हा गुन्हा ठरवला जात 
अमे. मग जॉर्जने हे सगळं कसं काय आत्मसात केलं? 


हॉटॅनच्या ध्येयप्रासीबाबत समजून घेण्यासाठी मला नॉर्थ कॅसोलिनाच्या गुलामगिरी प्रथेचा 
खास अभ्यास करावा लागला. दक्षिणेकडील इतर आगांपेक्षा येथील गुलामांची स्थिती वेगळी 
होती. नॉर्य कॅरोलिनात स्वतंत्र झालेल्या गुलामांची संख्या सर्वात जास्त होती. येथील कित्येक 
लोक गुलामगिरी विरोधी संघटना आणि गुलामांच्या स्वातंन्याला समर्थन देत असत. येथील 
शेतमालक आपल्या मुलामांसोबत स्वतःही आपल्या 
शेतात राबत असत. ह विचित्र वाटतं, पण अनेक गुलासानाही ते आपल्या कटुंबाचे सदस्य 
मानत. हटन कदाचित अज्ञा मोकळ्या वातावरणींचा लाभ मिळाला असावा” 





क 


की 

















'डिनावैतन अंगमेहनत करत. मालक त्यांना टेत असलेलं अन्न फार कमी आणि 

द्जीथ असे. अंगावर घालायला त्यांना पुरेसे कपडे नसल. मालकाच्या इच्छेनुसार, 
कुटुंबियांची ताटातूट होत असे, मालक गुलामांना कधीही विकत असत. मर्ग गुलाम 
आपल्या कटुबियाना पुन्हा काच भेटू शकत नसत. जॉर्जसोबत हैच पडलं. अशा प्रतिकूल 
वारेस्थितात जॉर्जने कॅतेली प्रगती ही. विलक्षण बाब होती. 


1831 मध्ये, नजिकच्या 


ह गोह काळत नोच मरतात ससंमोचीी वयच खाटरच होत र धमर 





गुलामगिरी विरोधी लेखन वाचू शकणारे आणि इतरांना ते वाघून गुत 
सरकारला धोकादायक वाटू लागिले. नॉर्थ अँरोलिनात एक नवा कायदा लागू करण्यात आला. 
याडारे कोणाही काळ्या वा गोऱ्या व्यक्तिने गुलामांना लिहा-वाचायला शिकवणे हा गुन्हा 
ठरवण्यात आला. हा कायदा तोडणाऱ्या गोऱ्या व्यक्तिना दंड भरावा लागत असे आणि 


स काळ ऐ१ोनसाठी संकटाचा हीला. आरण त्याच्या अडिसगध्य गुलामगिरी जिलेपी 

दुसर पुस्तक द. 
मोडन सवम अ सिज अलक हणत पारित केत पण त्यात त्याही गुलासामिती 
स्वातंज्य अशा गोष्टी घेतल्या नाहीत. 


गृहयुद समास झाल्यावर, हॉटॅनला हवं असलेलं स्वातंज्य मिळालं. 1865 मध्ये, 
कवितांचं तिर पुस्तक, नंकड जौनीअक, प्रकाशित केलं. आयुष्याच्या अंतिम 
काळात जॉ फिलाडेल्फिया जाऊन राहिला. तिथे त्याने बायबलमधील कथांवर आधारित 
सलिस वर्णनं लिहिली. ती विविध मामिकांना आणि संडे स्कूलच्या नियतकालिकेला 
विकली. त्याचा मत्यू 1383 साली झाला असावा. याबाबत नि्थित तारीख उपलब्ध नाही. 
तौ कसा दिसत हौता हेदेखील आपल्याला माहीत नाही. इंटरनेटवर त्याची अनेक चित, 
पाहायला मिळतात, पण त्यांची अस्सलतला पडताळून पाहाणं आवश्यक आहे. 
हे पुस्तक लिहिताना माझा उदेश हाच होता की मी गुलामगिरीचा विषय लोकांच्या 
मनापर्यंत पौहोचवेन. माझ्या बायकांना जॉजं मोझेस हॉटेनची ओळख व्हावी, हॉटेनची 
त्यांच्या आयुष्यात काय उपयुक्तता आहे याची लोकांना जाणीव व्हावी. 
हॉट्नच्या काळात आफ़िक्षि-अमेरिकी लौकांमध्ये फारशी साक्षरता नव्हती. आज, 
त्यांच्या साक्षरतेचे प्रमाण खूप 'वाढलं आहे. आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात झी अनेक आफ्रिकी. 
अमेरिकी वियार्थी हायस्कूलचे शिक्ष घेऊनी बऱ्याचदा निरक्षरथ राहातात. म्हणजे ते नीट 
तुज भकत नाहीत जानही आग्या सोकामध्ये सावरता ही हिचा शाळात 
मोळी समस्या आहे. 
आशा आहे क्षी तरूण वाचक जॉर्ज मोझेस हॉटॅनच्या कहाणीत स्वतःला, एका 
प्रतिभावंत, स्वप्ने पाहाणाऱ्या, आशादायी व्यक्तिला पाहातील, ज्याला मुक 
आहे, अगदी हॉटनसारखीच. 





आभार 
या पुस्तकाची शोधप्रक्रिया सुरु असताना मदत केलेल्या पुढील व्यक्तिचे मी आभार 
मानतो; 


अर्ल एल ईजेस्स, संग्रहालय प्रमुख, नॉर्थ कॅरोलिना म्यूझियम ऑफ हिस्ट्री; 


सॅट कारुट  यूनिव्हर्सिटी लायबरी, यूनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना, चॅपल हील 
विल्सन लायब्ररी, यूनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना, चॅनल हील. 


ग्रेगरी टैलर माजी प्रमुख, हिस्टॉरिक होप प्लान्टेशन, विन्डसर, नॉर्थ कॅरोलिना. 


आमच्या गुणी संपादक कॅथी लॅगकेयर याचेही आभार. त्यांची तौक्ष्ण निरीक्षण शक्ती, 
हजरजबाबीपणा आणि मार्गदर्शन यामुळे पुस्तकाची निर्मिती प्रक्रिया आनंदाचा प्रवास 
ठरता. 


ही कथा लिहायला प्रेरणा दिल्याबद्दल स्विस बार्टनचे आभार. 
माझ्या समीक्षक डॉना जनेत्र ब्रोसेन आणि कारमेन ऑलिव्हर यांचे आभार. 


माझ्या चित्रांचे समीक्षक ख्रिस्तोफर एस्‌: जेनिरळ थॉमस युंग एरिक कुन्त्ह्य 
निक ऑल्टर आणि स्कॉट इयुबॉय यांचे आभार. 


डॉन टेट 





डॉन टेट यांनी मुलांच्या 
प्रसिद पुस्तकांत चित्रे काढली 
आहेत. यात द अमेझिंग एज 
ऑफ जॉन राय तिच द कार्ट दॅट 
कॅरीड मार्टीन आणि होप्स निफ्टी 


हौ पुस्तकेही आहेत. 2013 मध्ये 
त्यांना इट जस्ट हॅपन्क व्हेन मत्र. 
टतर स्टार्टेड ट झया 

पुस्तकासाठी एकर किट्स न्जू 
द्यटर पुरस्कार मिळाला. ते. 
टेक्सासमध्ये राहात असत. 





